उपसंचालक (वित्त व लेखा), 

शालेय पोषण आहार कक्ष यांना 

आहरण व संवितरण अधिकारी 

घोषित करण्याबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.२१३/एस.डी.-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मार्च, २०१९ 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शापोआ-२०११ /प्र.क्र.५३५/एस.डी.३, 
दि. ०६ मार्च, २०१७ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शापोआ-२०११/प्र.क्र.५३५/एस.डी.३, 
दि. २४ नोव्हेंबर, २०१७ 

3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शापोआ-२०१८ /प्र.क्र.२१३/एस.डी.३, 
दि. ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


शुध्दीपत्रक :- 


प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावर शालेय पोषण आहर योजनेकरिता 
दि. ०६/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या स्वतंत्र कक्षामधील 
“राज्य समन्वय अधिकारी” यांना आहरण व संवितरण अधिकारी दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वे घोषित करण्यात आलेले आहे. 


तथापि, सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपसंचालक (वित्त व लेखा), शालेय पोषण आहार 
कक्ष, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील 
नियम क्र. १५ (३) अन्वये “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच, उपसंचालक (वित्त व लेखा) यांना शाळेय पोषण आहार योजनेचा निधी 
कोषागारातून आहरित करून जिल्ह्यांना वितरीत करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर आदेश वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 


Bog पोषण आहार Held धनादेश पारित करतांना धनादेश शिक्षण संचाळक 
(प्राथमिक) /राज्य समन्वय अधिकारी आणि उपसंचालक (वित्त व लेखा) यांच्या संयुक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.२१३/एस.डी.-३ 


स्वाक्षरीने अदा करावेत. तसेच, शालेय पोषण आहार योजनेचे राज्यस्तरीय/ जिल्हास्तरीय 
वित्तीय नियमावलीचे प्रारूप सदर कक्षामार्फत तयार करण्यात यावे व शासन मान्यतेकरिता 
सादर करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२५१११५०१७३२१ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5। Siddharth Kharat 
iment Of Mahi hi ‘School 
: ducation And Sports Department, postalCode=400032, 
Suvarna Siddharth Kharat _ st-mabarasn: 
2.5.4.20=065279b98828b1456ad0d62a97fa45eee948af8ab 
5a27 104d4e132c5bd1d93: Ss Siddharth Kharat 
Date: 2019.03.25 13:04:49 +05'30' 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६) सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७) मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

) 

) 

) 

) 


शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


